वैध मापन झास्र यंत्रणेअंतर्गत निरीक्षक गट-ब 
(राजपत्रित) यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,स 
शासन आदेश क्रमांक - बदली-२०१८ /प्र. क्र. ७३/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३० ऑगस्ट, २०१८ 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (३), 
४ (४ (२) व५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारांच्या मान्यतेने 
वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील खालील अधिका-यांच्या त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे. बदलीनंतर संबंधित अधिका-याची नियुक्ती 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 
वि २ 3 a है... | 


(| श्री. सुरेश देवकाते निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र पनवेल-२ जि. रायगड 
भायखळा-२ विभाग 


२. संबंधित निरीक्षक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेझाची प्रतिक्षा न करता 
हेच HUGH आदेश समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, 
वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


३. उपरोक्त निरीक्षक यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून 
समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची शक्यता 
देखिल नाकारता येत नाही. याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


४. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी 
प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१८ /प्र. क्र. ७३/ग्रासं-३ 


५. नियंत्रक, वैधमापन Bre यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत अधिका-यांनी पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत संबंधीत अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजु न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन 
संबंधितांविरुध्दशिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शाक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज 
स्वीकारु नयेत / मंजुर करु नयेत. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥॥॥890॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८०८३१११२८५८६२०६ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Bhaskar Baburao 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 

IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplier And 
alCode=400032, st=Maharashtra, 
42150f79b022d09a6c745e92beb9ba 


rog 


Patil 1 rl 
(भा. बा. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) श्री. Gear देवकाते, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, भायखळा -२ विभाग, 
प्रत :- 


२) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, कोकण विभाग 

४) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, रायगड 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

८) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, 

९) निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


